महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.१९६/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ११ ऑगस्ट, २०२२ 


आदेठा 


सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी सन २०१०-२०११ च्या निवडसूचीतून पात्र ठरलेल्या 
खालील लिपिक-टंकलेखकास या आदेशान्वये सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. सदर कर्मचाऱ्याचा नियमित पदोन्नतीचा दिनांक त्याच्या नावासमोर स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या 
प्रमाणे देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र श्री/  । लिपिक-टंकलेखकाचे नाव विभागाचे नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
श्रीमती पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 
a २ ३ 18 4 
ka श्री श.स.डिदे विधि व न्याय विभाग ११-१२-२०१० 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४-०८-२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल 
केळी आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित असून मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन सदर नियमित पदोन्नती व नियमित पदोन्नतीचे दिनांक 
देण्यात येत आहेत. 


३. सदर नियमित पदोन्नतीने पदोन्नत होणाऱ्या कर्मचाऱ्याविरुध्द कोणतीही विभागीय चौकडी प्रलंबित 
अथवा त्याला विभागीय चौकीत पदोन्नती देण्यासाठी बाधा येईल अशी कोणतीही शिक्षा देण्यात आलेली 
नाही या धारणेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त नियमित पदोन्नत लिपिक-टंकलेखकाने पदोन्नतीच्या पदावरील त्याच्या वेतन निश्चितीचा 
विकल्प पदोन्नतीच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत द्यावा. अशा प्रकारचा विकल्प न दिल्यास 
वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधीळ ११ (१) (ए) खालील तरतूदीनुसार पदोन्नतीचा 
दिनांक विचारात घेऊन केली जाईल. 


DIRT आदेडा क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.१९६/१४-अ, दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२२ 


द. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८१११५१९४९३९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20: 197 3b0795ae988a7c005050f9180a8021798aScled41ad 
talCode=400032, st=Maharashtra, 
7D71DCE3B313C3FEFSDC2AD659E 
=GAJANAN BHIMRAO GURAV 


22.08, 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

२. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 

४. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, 
उप सचिव, विधि व न्याय विभाग (आस्थापना), मंत्रालय, मुंबई. 
. संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (विभागामार्फत)/सा.प्र.वि.(का.क्र.१४-ब) 
निवड नस्ती/सा.प्र.वि.१४-अ, सग्रंहार्थ. 


on GG -&१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


